महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 

तारीख: २२ डिसेंबर, २०२१ 
संदर्भ: १ शासन आदेशा क्रमांक : एएससी-१११६/प्र.क्र. १२३/१४-अ, दिनांक २९ एप्रिळ, २०१७. 

TET 
संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील आदेशान्वये यापुर्वी सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन 

२००९-२०१० च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या लिपिक-टंकळेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदोन्नती देऊन सहायक कक्ष अधिकारी पदाचे नियमित पदोन्नतीचे दिनांक देण्यात आलेले आहेत. प्रशासकीय 
कारणांस्तव सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २००९-२०१० ची सुधारित निवडसूची 
तयार करण्यात येत असल्याने संदर्भाधिन आदेश या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 
२. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २००९-२०१० च्या सुधारित निवडसूचीतून पात्र 
ठरलेल्या लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकळेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा सुधारित दिनांक त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्ठविळेल्या प्रमाणे देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र श्री/ | लिपिक- टंकलेखकांची विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती नांवे पदावरील सुधारित 
नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक 
| a. ३ PB षु 
शिंक श्री श्री.का.भि.कदम नगर विकास विभाग ०१-०९-२००९ 
२ श्री स.मा.पालव आदिवासी विकास विभाग ०१-०९-२००९ 
3 श्रीमती रो.चं.गवळी सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०९-२००९ 
४ श्री गं.कृ.मळीक कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ०१-०९-२००९ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
५ _ श्रीमती स्वा.आ.दळवी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०९-२००९ 
६ श्री ल.ना.पांचाळ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ०१-०९-२००९ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
७ श्री प्र.रा.गायधने सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०९-२००९ 
८ _ श्रीमती न.सं.सावंत नियोजन विभाग ०१-०९-२००९ 
९ श्री भ.स.नाईक जलसंपदा विभाग ०१-०९-२००९ 
१० | ० श्री वि.रा.मिराणम सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०९-२००९ 
शं १ श्री रा.डी.धाडणकर कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ०१-०९-२००९ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
१२ | श्रीमती अ.अ.वेल्हाळ वित्त विभाग ०१-०९-२००९ 
१३ | श्रीमती पु.र.नार्वैकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०१-०९-२००९ 
विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९३/१४-अ, दिनांक 22 डिसेंबर, २०२१ 


अ.क्र श्री/ । लिपिक- टंकलेखकांची fe नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती नांवे पदावरील सुधारित 
नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक 
1 १_| 3 PB षु 
१४ श्री हि.सा.पेडणेकर पर्यावरण विभाग ०२-०९-२००९ 
१५ श्री सु.ज.दिक्षित सामान्य प्रशासन विभाग ०२-१०-२००९ 
१६ श्री दि.अं.कोचरेकर वित्त विभाग ०२-१०-२००९ 
१७ | श्रीमती  ।श्रे.सु.मांजरेकर उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग २४-१०-२००९ 
१८ श्री व.गो.निकम जलसंपदा विभाग २४-१०-२००९ 
१९ श्री प.रा.महाडिक आदिवासी विकास विभाग ०१-११-२००९ 
२० | श्रीमती ।शो.अ.शुंगारपुरे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ०२-११-२००९ 
२१ | श्रीमती नि.नि.मांजरेकर मराठी भाषा विभाग ०२-११-२००९ 
२२ श्री प्रधो.रेडकर कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ०१-१२-२००९ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२३ श्री भ.ना.दळवी गृह विभाग ०१-१२-२००९ 
२४ श्री बा.रा.खुस्पे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-१२-२००९ 
२५ श्री प्र.ना.खरे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०१-२०१० 
२६ श्री अ.बा.मोरे नियोजन विभाग ०१-०१-२०१० 
२७ । श्रीमती क.वि.पवार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०२-०१-२०१० 
२८ श्री मि.वि.दळवी गृह विभाग ०२-०१-२०१० 
२९ श्री म.ना.माणगांवकर सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०२-२०१० 
३० श्री वि.म.अधटराव सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०२-२०१० 
३१ श्री अ.र.हिवाळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ०२-०२-२०१० 
३२ श्री वि.वा.कदम कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ०२-०२-२०१० 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
३३ श्री द.वि.परब जलसंपदा विभाग ०३-०२-२०१० 
३४ श्री ग.रऱां.सावंत ग्रामविकास विभाग ०१-०३-२०१० 
३५ | श्रीमती लि.लि.म्हांबरे नियोजन विभाग ०१-०३-२०१० 
३६ श्री वा.ल.वाघमारे महसूल व वन विभाग ०१-०३-२०१० 
३७ श्री नं.गो.बिले गृहनिर्माण विभाग ०१-०३-२०१० 
३८ | श्रीमती द.दा.माने पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग ०२-०३-२०१० 
३९ श्री च.रा.चव्हाण गृह विभाग ०३-०३-२०१० 
vo | श्रीमती  ।वाय.ए.राजकुंवर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०३-०४-२०१० 
४१ श्री वि.ल.हळदणकर ग्रामविकास विभाग ०१-०५-२०१० 
४२ | श्रीमती । अ.अं.हुम्रस्कर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०६-२०१० 
४३ श्री वि.ना.पवार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०६-२०१० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९३/१४-अ, दिनांक 22 डिसेंबर, २०२१ 


अ.क्र श्री/ | लिपिक- टंकलेखकांची fe नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती नांवे पदावरील सुधारित 
नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक 
1 १_| 3 PB षु 
४४ | श्रीमती । एस.ए.चंडर्की गृहनिर्माण विभाग ०१-०६-२०१० 
४५ श्री सु.श्री.मोडक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०६-२०१० 
४६ | श्रीमती । के.एम.ढमाले पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०६-२०१० 
४७ श्री दा.ज.भगत (अज) ग्रामविकास विभाग ०१-०६-२०१० 
४८ | श्रीमती प्र.द.शिवतकर (अजा)  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०६-२०१० 
४९ श्रीमती ज्यो.प्र.कावळे (अजा) महसूल व वन विभाग ०१-०६-२०१० 
५० _ श्रीमती शि.चं.गजबे (अजा) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०६-२०१० 
५१ श्री श्री.अ.बा.भोई (भज-ब) । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ०१-०६-२०१० 
५२ | श्रीमती नं.व.माने (अजा) सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-२०१० 
५३ श्री धो.मा.बनसोडे (अजा)  । विधि व न्याय विभाग ०२-०६-२०१० 
५४ | श्रीमती मे.ज.नांदगावकर (अजा) | विधि व न्याय विभाग ०३-०६-२०१० 
44 श्री सं.मो.चव्हाण (विजा-अ) | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०३-०६-२०१० 
५६ श्री अ.दे.लांडगे (भज-क) = | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०६-०६-२०१० 
५७ श्री प्र.र.पुनसे (मज-क) महसूल व वन विभाग ०१-०७-२०१० 
५८ श्री अ.मा.कोरवी (विजा-अ) | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१० 
३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित 
दिनांक देण्यात येत आहेत. 


४. सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित 
अथवा त्यांना विभागीय चौकजलीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


५. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकळेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील 
त्यांच्या वेतन निश्चितीचा विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा 
विकल्प न दिल्यास वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील ११ (१) (@ खालील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९३/१४-अ, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ 


६. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावे. 


७. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१८१६५६९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan र 
Bhimrao Guray कय या 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
८. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
९. निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


